नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य 
निर्मितीसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत नाट्य 
परीक्षण समिती (व्यावसायिक, संगीत व 
प्रायोगिक) पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. ATS ४५२१/प्र.क्र.२५५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मे, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. नासंअ ४८२०/प्र.क्र. १२३ /सां.का.४, दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं/१६१९, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निदिष्ट क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ अन्वये नाट्यनिर्मिती 
संस्थांना नवीन नाट्यनिर्मितीसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत नाट्य परीक्षण समिती 
(व्यावसायिक, संगीत व प्रायोगिक) ची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये 
नव्याने काही सदस्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नावे समाविष्ट करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नाट्य निर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी अनुदान योजनेंतर्गत नाट्य 
परीक्षण समिती (व्यावसायिक, संगीत व प्रायोगिक) ची पुनर्रचना उपर्निरदिष्ट दिनांक 22 
जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. आता सदर समितीमध्ये 
SINT सदस्य म्हणून खालील नविन सदस्यांचा अशासकीय सदस्य म्हणून समावेडा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
।_१. | श्री. शाम शिंदे, अहमदनगर अशासकीय सदस्य 
२. | at. गिरीश परदेशी, पुणे अशासकीय सदस्य 
३. | श्री. प्रभाकर सावंत,मुंबई अशासकीय सदस्य 
४. | श्री. राजेश चिटणीस, नागपूर अशासकीय सदस्य 


२. उपरोक्त सदस्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून करण्यात आलेली नियुक्‍ती 
संदर्भाधीन दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयातील अटी व शार्तीच्या अधीन 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नासंअ ४५२१/प्र.क्र.२५५/सां.का.४ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफ%.-॥१0व१990109.200.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०५१३१६५७०९७७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई ४०० ०३२ 

६. नवनियुक्त सदस्यांसह सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


